विनंती बदली-सन २०२१ 
प्राचार्य/सहयोगी प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक 
शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, महाराष्ट्र 
अभियांत्रिकी शिक्षक सेवा, गट-अ 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२०२१/(प्र.क्र.१०१/२१)/तांशि-१ 
मंत्रालय विस्तार भवन,मादाम कामा रोड 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०५ ऑक्टोबर, २०२१ 


शासन Seal : 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या 
प्राधिका-याच्या मान्यतेने प्राचार्य/ सहयोगी प्राध्यापक/ सहायक प्राध्यापक, शासकीय अभियांत्रिकी 
महाविद्यालय, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी शिक्षक सेवा, गट-अ या संवर्गातील खाली नमूद अध्यापकांची त्यांच्या 
विनंतीनुसार त्यांच्या नावापुढे स्तंभ-३ येथे दर्शविलेल्या ठिकाणी बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ | अध्यापकाचे नाव व सध्या कार्यरत ठिकाण बदलीने पदस्थापनेचे ठिकाण बदलीचा प्रकार 
क्र 
[a 2 3 fe ees | 
प्राचार्य 
डॉ. रेवतकुमार पिठूजी बोरकर, शासकीय शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, विनंती 
र» अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अमरावती नागपूर 
सहयोगी प्राध्यापक 
विद्युत अभियांत्रिकी 
4 डॉ. अतुल रघुनंदन फडके, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे विनंती 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, कराड 
उपयोजित यंत्रशास्त्र 
२| डॉ. राजाभाऊ सुबराव लोंढे, शासकीय शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, विनंती 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जळगाव औरंगाबाद 
सहायक प्राध्यापक 
स्थापत्य अभियांत्रिकी 
१, श्री ARTS एस.मुखोपाध्याय, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे विनंती 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, चंद्रपूर 
यंत्र अभियांत्रिकी 
र श्री.मनिष तेजराव are, शासकीय झासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, विनंती 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, नागपूर अमरावती 
3 श्री. सचिन सुनिल चौधरी, शासकीय शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, विनंती 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जळगाव औरंगाबाद 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली-२०२१/(प्र.क्र.१०१/२१)/तांशि-१ 


° श्री. श्रीकृष्ण राजाराम वाघ, शासकीय शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, विनंती 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, चंद्रपूर नागपूर 
अणुविद्युत व दूरसंदेशावहन 
५ | श्री. महेश शिवलिंग सदावर्ते,शासकीय शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, विनंती 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, कराड जळगाव 
: श्री. अनिल रेणूकादास शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, विनंती 
कारवानकर,शासकीय अभियांत्रिकी औरंगाबाद 
महाविद्यालय, कराड 
उपयोजित FATA 
©) श्री. बाळकृष्ण मारूती डवरी, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे विनंती 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जळगाव 
२. सदर बदली आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 
३. उपरोक्त प्रमाणे विनंती बदली झालेल्या अध्यापकांना शासन नियमानुसार पदग्रहण अवधी, प्रवास 
भत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही. 
४. सदर बदली आदेशाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होणे गरजेचे असल्यामुळे बदली झालेल्या 


अध्यापकांना संबंधित प्राचार्यांनी/संस्था प्रमुखांनी तात्काळ कार्यमुक्त करावे. बदली झालेल्या अध्यापकास 
कार्यमुक्त करण्याची जबाबदारी वैयक्तिकरीत्या संबंधित प्राचार्यांची राहील. याबाबतचा पाठपुरावा संबंधित 
विभागीय तंत्रशिक्षण सहसंचालक यांनी करावा. तसेच याबाबतचा कार्यपाळन अहवाल या आदेशाच्या 
दिनांकापासून १५ दिवसांच्या आत संचालक, तंत्रशिक्षण यांचेमार्फत शासनास सादर करावा. 

५. सदर झासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११००५१५०२१८४८०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SAMEER जर = 


LAXMAN DHERE #: a 
(समीर ढेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित अध्यापक (तंत्रशिक्षण, संचालनालयामार्फत) 
प्रत, 


) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा.मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा.राज्यमंत्री,उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) सर्व सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालये. 
) संचालक, अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे/ प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, 
कराड/ औरंगाबाद/ जळगाव/ चंद्रपूर/ नागपूर/ अमरावती. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२१/(प्र.क्र.१०१/२१/तांशि-१ 
७) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 


८) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी (तंत्रशिक्षण संचाळनाळया मार्फत) 
९) निवडनस्ती- तांशि -१ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


